आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या 
कांबळगांव व मुढेगांव तसेच जव्हार, नंदुरबार व 
घोडेगांव मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत शासकीय 
आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्याना 
द्यावयाच्या नास्ता /भोजन याचा मेन्यु निश्चित 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४ . 


वाचा :- १ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शाआझा-२०१५/प्र.क्र.१०० 
(भाग-१/का.१३-अ, दिनांक २९ जुळे, २०१५ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५,/का.१९ 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शाआझा-२०१५/प्र.क्र.१०० 
(भाग-१)/का.१३-अ, दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२१ 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.शाआशा-२०२२/प्र.क्र.9५(भाग-१)/का.१३ 
दिनांक ४ डिसेंबर, २०२३. 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : शाआडा-२०१५/प्र.क्र.१०० 
(भाग-२)/का.१३, दिनांक 22 ऑगस्ट, २०२३ 
५) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआशा-२०२३/प्र.क्र.०५/का-६(११/ 
दिनांक २५ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभागांर्तगत सध्या ४९७ शासकीय आश्रमशाळेतील सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना 
शासनामार्फत जेवणाची व्यवस्था करण्यात येते. शासकीय आश्रमशाळेत स्वयंपाकी, कामाठी, यांच्या मदतीने 
जेवण तयार करण्यात येते. त्यासाठी आवश्‍यक अन्नधान्य, कडधान्य व इतर किराणा मालाचा शासनाकडून 
ई-निविदेद्वारे खरेदी करुन पुरवठा करण्यात येतो. तसेच तालुकास्तर व ग्रामीण भागातील वसतीगृहातील 
विद्यार्थ्यांसाठी भोजन ठेके नेमून ठेकेदारामार्फत भोजन पुरविण्यात येते. 
२. शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना पौष्टीक व चांगळा नास्ता, दोन वेळचे जेवण 
तसेच अल्पोपहार पुरविण्यासाठी कांबळगांव, जि. पालघर आणि मुंढेगांव जि. नाशिक येथील मध्यवर्ती 
स्वयंपाकगृहांचे संचळनासाठी संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ३ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मार्गदर्शक तत्वे विहीत केलेली आहेत. तसेच स्त्री - शक्‍ती या संस्थेच्या सहकार्याने सुरु करण्यात आलेल्या 
मध्यवर्ती स्वंयपाकगृह जव्हार, नंदुरबार व घोडेगाव येथील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांचे संचलनासाठी संदर्भ क्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआश्ा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


२ येथील दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्यात आळेली 
आहेत. प्रस्तुत शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ठामध्ये शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना 
द्यावयाचा नास्ता /जेवण याचा तपशिल ( Menu) निश्चित केलेला आहे. सदरील मेन्युबाबत काही तांत्रिक 
अडचणी येत असल्यामुळे तसेच आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या सर्व मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांतील 
मेन्युमध्ये एकसमानता राहावी याकरिता नास्ता /जेवण याच्या मेन्युमध्ये सुधारणा करण्याबाबत आयुक्त, 
आदिवासी विकास, आयुक्तालय, नाशिक यांनी संदर्भ क्र. ५ अन्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदरील 
प्रस्तावास अनुलक्षून मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना 
द्यावयाचा नास्ता /जेवण याचा मेन्युमध्ये ( Menu) सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली पार्श्वभूमी विचारात घेता, शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील 
विद्यार्थ्यांना पौष्टीक व चांगला नास्ता, दोन वेळचे जेवण तसेच अल्पोपहार पुरविण्यासाठी संदर्भ क्र. ४ अन्वये 
निश्चित केलेल्या मेन्युमध्ये बदल करुन त्यानुसार सोबतच्या “ परिशिष्ट- एक” प्रमाणे नास्ता /जेवण यांचा 
सुधारित मेन्यु (Menu) निश्चित करण्यात येत आहे. 
१. सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट- एक” मधील सुधारित मेन्यु, मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह 
कांबळगांव ( जि. पालघर), मुंढेगांव (जि. नाशिक) तसेच जव्हार (जि. पालघर), नंदुरबार (जि. नंदुरबार) 
व घोडेगांव (जि. पुणे) येथील मध्यवर्ती स्वयंपांकगृहासाठी लागू राहील. 
२. उक्तमध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाच्या संचलनासाठी संदर्भ क्र. २ तसेच संदर्भ क्र. ३ अन्वये विहीत केलेली 
मार्गदर्शक तत्वे तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना व प्रचलित नियम लागू राहतील. 
४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०२२८१११४४४५६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIESING FATTESING VASAVE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2,5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bba9 


9c51d275801bcdf1b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
F ATT F S | N G VA S AV F serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E7 
2EFA574CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 


Date: 2024.02.28 11:23:57 +05'30' 


(fa. &. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआश्ा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

६. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार, डहाणू, नाशिक, नंदुरबार, 
घोडेगांव. 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी . 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.उप सचिव (का.१९) , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (का-१३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शाआडा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग- २/का.१३, 
दिनांक:- २८ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे 


“परिशिष्ट-एक” 


मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत त्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना 
द्यावयाचा नास्ता/जेवण याचा तपशील (Menu). 


पहिला व तीसरा आठवडा 
अ.क्र. । दिवस नास्ता दुपारचे जेवण अल्पोपहार रात्रीचे जेवण 
वेळ ७.३० १२.३० 1 ४.०० | ७.३० 
| सोमवार | ae खिचडी, | चपाती, तुरडाळ तडका, | एक नग (किमान | चपाती, मुगदाळीचे 
एक केळी, एक | हंगामी हिरवी पालेभाजी | ५० Fa) नाचणी | वरण, फुलकोबी- 
उकडलेले अंडे । (सुकी, भात, सॅलड | लाडु मटार- बटाटा मिक्स 
(गाजर/काकडी/मुळा) व्हेज भाजी, भात 
कैरी/मिरची/मिक्‍्स लोणचे सॅलड (गाजर/ 
काकडी/ मुळा) 
शेंगदाणा / तीळ 
चटणी 
२ | मंगळवार | उसळ पोहा, एक | चपाती, आलु मटार, तुरदाळ | रोस्टेड चणा | चपाती, मिक्‍स डाळ, 
केळी, एक | तडका, जिरा राईस सॅलड | (किमान ५० ग्रॅम) | ळाळ भोपळा/हिरवी 
उकडलेले अंडे | (गाजर/काकडी/मुळा) पालेभाजी (सुकी), 
कैरी/मिरची/मिक्‍्स लोणचे भात सॅलड (गाजर/ 
काकडी/ मुळा), 
शेंगदाणा/तीळ चटणी 
३ बुधवार । मेथी  थेपला | चपाती, उडीद डाळ, मटार- | राजगीरा लाडु | चपाती, वांगी-बटाटा 
(टोमॅटो सॉस), | पनीर, भात सॅलड । (किमान ५० ग्रॅम), | भाजी, जिरा राईस, 
एक केळी, एक | (गाजर/काकडी/मुळा) एक सफरचंद | फोडणीचे वरण सॅलड 
उकडलेले अंडे | कैरी/मिरची/मिक्स लोणचे । (किमान १५० ग्रॅम) | (गाजर/ काकडी/ 
मुळ), शेंगदाणा /तीळ 
चटणी 
४ गुरूवार | ta उपमा | चपाती, मटकीची उसळ, | तीळाची / | चपाती, aa भाजी, 
किंवा गोड शिरा, | मिक्‍स व्हेज, भात सॅलड | शेंगदाणा चिक्की | भात, वरण सॅलड 
एक केळी, एक | (गाजर/काकडी/मुळा) (किमान ५० ग्रॅम) । (गाजर /काकडी/ 
उकडलेले अंडे | कैरी/मिरची/मिक्स लोणचे मुळा), शेंगदाणा/तीळ 
चटणी 
५ शुक्रवार | साबुदाना चपाती, बेसण झुणका, दुधी कुकीज (किमान | चपाती, मिक्‍स डाळ, 
खिचडी, एक | भोपळा मसाला, व्हेज पुळाव, | ५० ग्रॅम ) / शिमला मिर्ची, भात 
शेंगदाणा लाडु सॅलड (गाजर/ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआश्ा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


केळी, एक | वरण, कैरी/मिरची/मिक्‍्स काकडी / मुळा), 
उकडलेले अंडे | लोणचे शेंगदाणा/तीळ चटणी 
६ शनिवार | मिसळ  पाव/ | चपाती, राजमा मसाला, | बेसन लाडु | चपाती, फोडणीचे 
थेपला/खिचडी | पानकोबीची भाजी, ऑनियन | (किमान १०० ग्रॅम) | तुरदाळीचे वरण, दुधी 
एक केळी, एक | राईस सॅलड |/ व त्रुतुमानानुसार | भोपळयाची भाजी, 
उकडलेले अंडे | (गाजर/काकडी/मुळा) एक फळ (केळी | भात सॅलड (गाजर 
कैरी/मिरची/मिक्स लोणचे । वगळून) /काकडी / मुळ), 
शोंगदाणा/तीळ चटणी 
७ रविवार । पावभाजी, एक | चपाती, अख्खे मुगाची | फरसाण (किमान | बटाटा भाजी, चपाती 
केळी, एक | भाजी, फ्लॉवरची भाजी, भात | १०० ग्रॅम) व्हेज बिर्याणी, गाजर 
उकडलेले अंडे | सॅलड (गाजर/ काकडी/ हळवा. सॅलड (गाजर/ 
मुळा) कैरी/मिरची/मिक्‍्स काकडी/ मुळा), 
लोणचे शोंगदाणा/तीळ चटणी 
दुसरा व चौथा आठवडा 
am.) दिवस नास्ता दुपारचे जेवण अल्पोपहार रात्रीचे जेवण 
। सोमवार । मिक्स व्हेज | चपाती, पानकोबीची | मेथी खाकरा | चपाती, आलु मटार, 
दलिया/ वरई | भाजी, सोयाबीन मसाला, | (किमान ५० ग्रॅम, | उडीद दाळ, भात, 
भगर, एक केळी, | भात व सॅलड सॅलड 
एक उकडलेले | (गाजर/काकडी/मुळा) (गाजर/काकडी/मुळ), 
अंडे कैरी/मिरची/मिक्‍्स शेंगदाणा/तीळ चटणी 
लोणचे 
२ मंगळवार HS आलेली | चपाती, मिक्‍स डाळ, भरले | बेसन लाडु | चपाती, मिक्स व्हेज 
मटकी उसळ, एक | वांगी भाजी, भात, सॅलड | (केमान १०० | भाजी, भात, वरण, 
केळी, एक | (गाजर/काकडी/मुळ) ग्रॅम) सॅलड 
उकडलेले अंडे ।कैरी/मिरची/मिक्‍्स (गाजर/काकडी/मुळ), 
लोणचे शोंगदाणा/तीळ चटणी 
३ बुधवार ।रवा उपमा, एक | चपाती, वालाची | सुकी भेळ | चपाती, भ्रली वांगी, 
केळी, एक | (सुकवलेले  वालबीज) | (किमान १०० | भात, वरण, सॅलड 
उकडलेले अंडे भाजी, भात, पनीर बटर | ग्रॅम, सफरचंद | (गाजर/काकडी/मुळा), 
मसाला, सॅलड | (किमान १५० | शोंगदाणा/तीळ चटणी 
(गाजर/काकडी/मुळा) ग्रॅम) 
कैरी/मिरची/मिक्‍्सळोणचे 
४ गुरूवार | दाल खिचडी एक | चपाती, राजमा मसाला, | मसाला खाकरा | चपाती, मुगदाळ तडका 
केळी, एक | लसुनी मेथी भाजी किंवा | (किमान yo HH) | भरली भेंडीची भाजी, 
उकडलेले अंडे | STMT हिरवी पालेभाजी, व्हेज पुलाव, सॅलड 
भात, सॅलड 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआश्ा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


(गाजर/काकडी/मुळा) (गाजर/काकडी/मुळ), 
कैरी/मिरची/मिक्‍्सलोणचे शोंगदाणा/तीळ चटणी 
५ शुक्रवार | कांदे पोहे, एक | चपाती, छोळे मसाला, | दोन नग कचोरी | चपाती, मिक्स डाळ, 
केळी, एक | फ्लॉवर-बटाटा भाजी, | (Orne) (प्रत्येक नग | Bas  मिर्ची/वाल 
उकडलेले अंडे जिरा राईस, सॅलड । किमान २० ग्रॅमी | पापडी/गवार, भात, 
(गाजर/काकडी/मुळा) वरण, सॅलड 
कैरी/मिरची/मिक्सलोणचे (गाजर/काकडी/मुळ), 
शोंगदाणा/तीळ चटणी 
& शनिवार | छोले -पाव, एक | चपाती, काळे चण्याची | एक नग समोसा | चपाती, सपक वरण 
केळी, एक | उसळ, लाल भोपळयाची | (Dry) (किमान २० | (तुरडाळ, हिरवी 
उकडलेले अंडे भाजी किंवा पालक किंवा ग्रॅम) मिरची, आले), दुधीचा 
उपलब्ध हिरवी भाजी, | त्रुतुमानानुसार । कोफ्ता, भात, सॅलड 
भात, सॅलड (गाजर/ एक फळ (केळी | (गाजर/काकडी/मुळा), 
काकडी/ मुळा) | वगळुन) ]ोंगदाणा/तीळ चटणी 
कैरी/मिरची/मिक्‍्सलोणचे 
७ रविवार | वरई भगर, एक | चपाती, (शाकाहारी:- | राजगिरा चिक्की | जिरा राईस, वांगे 
केळी, एक | पालक पनीर मसाला, | (किमान ५० ग्रॅम) | बटाटा भाजी, सॅलड 
उकडलेले अंडे शिरा/खीर/गुलाबजाम (गाजर/काकडी/मुळ), 
यापैकी एक किमान १०० शोेंगदाणा/तीळ चटणी) 
ग्रॅम चिकन मसाला 
किमान १०० ग्रॅम चिकन 
याप्रमाणात),  ऑनियन 
राइस, सॅलड 
(गाजर/काकडी/मुळा) 
कैरी/मिरची/मिक्‍्सलोणचे 
टिप-: 


१) दुपारचे / रात्रीचे जेवण व अल्पोपहार बनविण्याकरीता Packed शेंगदाणा तेल किंवा सनफलावर 
तेल वापरणे बंधनकारक राहील या व्यतीरिक्त कोणत्याही दुसरे तेलाचा वापर करण्यात येऊ नये 


तसेच रवा लाडु किंवा बेसन लाडु तयार करण्यासाठी शुध्द तुपाचा वापर करावा. 


2.) The raw materials particularly oil, milk, rice, wheat and salt should be fortified as per the 
Food Safety & Standards (Fortification of Food) Regulation, 2018. 


VIUESING 


FATTESING VASAVE 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bba99c5 1d2 
75801 bcdf1b, postalCode=400032, st=Maharash' 
rialNumber=2182F4F 20D, 


Date: 2024.02.28 11:24:18 +05'30' 


(fa. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


tra, 
sel /AA6841 AB430B2FD812E7B5D3A883E72EFA57 
4CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 


